सोलापूर-उस्मानाबाद-तुळजापूर या नवीन 
ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरीता राज्य 
शासनाचा वित्तिय सहभाग देण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आरएलवाय-१२१८/प्र.क्र.२८२/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : १) रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार पत्र क्र. २०१२/ W-I/CR/NL/Solapur-Osmanabad 
दि. १७.१२.२०१८. 

२) मा मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाचे दि. १३.१२.२०२२ चे पृष्ठांकन व त्यासोबतच्या 
दि.२९.११.२०२२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कार्यवृत्तातील परिवहन विभागाशी संबंधित 
निर्णयाचा उतारा. 

३) गृह (परिवहन) विभागाचे समक्रमांकाचे दि.०९.०१.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

राज्याच्या ग्रामीण विशोषत: अविकसीत भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद 
गतीने पुर्ण व्हावेत याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये ४०% ते ५०% आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य 
शासनाने स्विकारले आहे. मध्य रेल्वेने सोलापूर-उस्मानाबाद-तुळजापूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पाचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला असून त्यानुसार या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत/ खर्च रू.९०४.९२ कोटी 
इतका आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकार (रेल्वे मंत्रालय) : राज्य शासन यांचा ५०:५० टक्के आर्थिक सहभाग 
असणार आहे. यानुषंगाने एकूण प्रकल्प किंमत रू.९०४.९२ कोटीचा ५०% खर्च म्हणजेच रू.४५२.४६ एवढ्या 
खर्चासाठी राज्य शासनाचा आर्थिक सहभागास देण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार मंत्रिमंडळ स्तरावर पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

१  सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग प्रकल्पाकरिता राज्य शासनाव्दारे एकूण 
प्रकल्प किंमतीच्या (रू.९०४.९२ कोटी) ५०% खर्च म्हणजेच रू.४५२.४६ कोटीच्या आर्थिक सहभागास मान्यता 
देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या fesse जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भुत 
असेल. 

2) या प्रकल्पाची उभारणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) या faary उपयोगिता 
वाहनाव्दारे (SPV) करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) प्रकल्पाची उभारणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळाव्दारे (MRIDC) करण्यात येत 
असल्याचे दि.०९.०१.२०२३ च्या पत्राव्दारे केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयास कळविण्यात आळे आहे. तसेच 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) व्दारे करण्यात येणार 
असल्याने, केंद्र शासनाच्या (रेल्वे मंत्रालय) हिऱ्याचा ५०% निधी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा 
महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याची विनंती ही दि.०९.०१.२०२३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास (रेल्वे मंत्रालय) विनंती 
करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाने सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग 
पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) व्दारे करण्यास मान्यता दिल्यानंतर व केंद्र शासनाच्या (रेल्वे मंत्रालय) 
हिउड्याचा ५०% निधी टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) कडे सुपूर्द 
केल्यानंतर, राज्य हिछ्याची रू.४५२.४६ कोटी रक्‍कम, निधीच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने MRIDC ला 
उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: आरएलवाय-१२१८/प्र.क्र.२८२/परि-५ 


४) यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.बी-७, ३००१ - भारतीय रेल्वे-धोरण निश्चिती, संचालन, संशोधन व 
इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८०० - इतर खर्च, (००), (००) (०२) - रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 
(कार्यक्रम) (३००१००५४), ३२- अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
4) हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७७/ १४६१, दि.१७.१०.२०२२ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६८/२०२२/व्यय-८, दि.२२.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६) हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१०१७४२००६३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MURLIDHAR Fi पळलाधाकवमीी 


7320९33517, postalCode=401 


d226e र , tra, 
serialNumber=716527D5A822F9E40134FCE6C6C6B8E1521D5C66E 

MA DA N RAO M U N D E 1D2D46A3F04B04DE16DF388, cn=MURLIDHAR MADANRAO 
MUNDE 


Date: 2023.02.10 17:45:56 +05'30' 


(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शन 
o & 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
१२) मा.विधानसभा सदस्य (सवी 
१३) मा.विधानपरिषद सदस्य (सवी 
१४) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 
१५) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१६) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
१७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा महामंडळ (MRIDC) मुंबई. 
१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AY 


CC NU 


mm 


S Cc 
YS > २-८ Lhe ट>- *-> Seles lc 


won 


SCO 


20) अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


